दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ नुसार 
संचालनालय, लेखा व कोषागारे व स्थानिक निधी 
लेखापरीक्षा संचालनालय या कार्यालयातील व 
अधिनस्त कार्यालयातील गट-अ, ब, कव ड 
संवर्गातील पदाकरिता दिव्यांगांसाठी शासन सेवेत 
पदे सुनिश्चित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन निर्णय क्र. सेवाप्र-२०१९/प्र.क्र.८१/कोषा प्रशा-३ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दि. ११.०२.२०२१ 


वाचा:- 9) दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम,२०१६ 

२) केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांची 
दि.०४.०१.२०२१ ची अधिसूचना 

३) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन परिपत्रक क्र.दिव्यांग - 
२०१९/प्र.क्र.२५१/दि.क्र.२, दि.१२.११.२०२० 

४ सामाजिक न्याय व विठोष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्र. दिव्यांग - 
२०१३/प्र.क्र.३५/दि.क.२,दि.०७.१०.२०१६ 

५) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्र.दिव्यांग - 
२०१९/प्र.क्र.२५१/दि.क्र.२, दि.०२.०२.२०२१ 


प्रस्तावना :- 

दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम,२०१६ मधील कलम ३३ नुसार दिव्यांगासाठी शासन 
सेवेतील पदांची पदसुनिश्चिती करणे आवश्यक आहे. यासाठी केंद्र शासनाने दि.०४.०१.२०२१ च्या 
अधिसूचनेन्वये दिव्यांगासाठी सुनिश्चित केलेल्या पदांची यादी करुन सदर यादी केंद्र शासनाच्या 
या संकेतस्थळावर Policy/Act/Rules-Notification येथे List of Post identification suitable 


for Person with Benchmark Disability notified on 08.09.2029 या शिर्षाखाली प्रसिध्द केली 
आहे. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने दि.०७.१०.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये, राज्य 
शासनाच्या आस्थापनेवरील पदे दिव्यांगासाठी सुनिश्चित करण्याबाबतच्या सुचना निर्गमित केल्या 
आहेत.तसेच सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचा संदर्भाधीन दि.०२.०२.२०२१ च्या शासन 
निर्णयान्वये केंद्र शासनाची अधिसुचना दि.०४.०१.२०२१ च्या धर्तीवर राज्य शासनाच्या 
आस्थापनेवरील पदांचे सुनिश्चितीकरण करण्याच्या सुचना देण्यात आल्या आहे. सदर शासन 
निर्णयातील निर्देशास अनुसरुन संचालनालय, लेखा व कोषागारे व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा 
संचालनालय, या कार्यालयातील अ,ब,क व ड मधील पदांसाठी पदसुनिश्चिती करणे तसेच ३ 
वर्षापेक्षा जास्त नसेल इतक्या नियत कालांतराने दिव्यांगासाठी सुनिश्चित केलेल्या शासन सेवेतील 
पदांचे पुनर्विलोकन करुन सदर पदे नव्याने दिव्यांग प्रवर्गासाठी सुनिश्चित करण्याची बाब 
शासनाच्या विचारधिन होती. 


झासन निर्णय क्रमांकः सेवाप्र-२०१९/प्र.क्र.८१ /कोषा प्रशा-३ 


शासन निर्णय :- 
दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम 33 नुसार, केंद्र शासनाच्या 
सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांनी दि.०४.०१.२०२१ च्या अधिसूचनेन्वये, 
दिव्यांगासाठी गट”अ* ते गट “ड”मधील पदांसाठी पदसुनिश्चिती केली आहे. सदर अधिसुचनेतील 
ज्या पदांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या, कामाचे स्वरुप राज्य शासन सेवेतील पदांशी समान आहेत, 
अज्ञा पदांची पदनामे जरी भिन्न असली तरी राज्य शासन सेवेतील ती पदे दिव्यांगासाठी सुनिश्चित 
राहतील, अशा सूचना सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने दि.०२.०२.२०२१ च्या शासन 
निर्णयान्वये दिलेल्या आहेत. 
२. त्यास अनुसरुन केंद्र शासनाने निर्गमित केलेल्या दि.०४.०१.२०२१ रोजीच्या 
अधिसूचनेतील, लेखा व लेखापरीक्षण विभागातील गट-अ,ब,क व ड संवर्गाकरीता दिव्यांगासाठी 
पदसुनिश्चित केल्याप्रमाणे या विभागाच्या अधिनस्त संचालनालय, SB व कोषागारे व स्थानिक 
निधी लेखापरीक्षा संचालनालय, या कार्यालयातील गट-अ,ब,क व ड संवर्गाकरीता विवरणपत्र-अ 
व ब मध्ये दर्शविल्यप्रमाणे पदे सुनिश्चित करण्यात येत आहेत. 
३. सदर शासन निर्णय, केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली 
यांची दि.०४.०१.२०२१ ची अधिसूचना व सामाजिक न्याय व विशेष सहय्य विभागाच्या 
दि.०२.०२.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या सूचनेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
दघ. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असुन त्याचा संकेतांक क्र. २०२१०२१११८००२१६३०५ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरी ने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Mugdha Nitin : 
Dhuri - 
(मु.नि. धुरी) 
सहपत्र:- विवरणपत्र-अ उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव,राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय,मुंबई 
३. मा.मंत्री (वित्त) मंत्रालय, मुंबई 
४. मा.राज्यमंत्री (वित्त) मंत्राळय मुंबई 
५. मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/ विधानसभा विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई 
६. मा.मुख्य सचिव, मंत्राळय, मुंबई 
७. महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरीक्षा), मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सेवाप्र-२०१९/प्र.क्र.८१ /कोषा प्रशा-३ 


८. महालेखापाल-२ लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरीक्षा), नागपुर 

९. प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०.प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

११.प्रधान सचिव वित्त विभाग,मंत्रालय, मुंबई 

१२.आयुक्‍्त, दिव्यांग कल्याण, आयुक्तालय, पुणे, 

१३.सह/उप सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१४.संचाळक, ळेखा व कोषागारे, मुंबई 

१५.स्थानिक निधी लेखापरीक्षा संचालनालय, नवी मुंबई 

१६.निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. सेवाप्र-२०१९/प्र.क्र.८९ /कोषा प्रशा-३, दि. 22.02.2022 चे सहपत्र 
विवरणपत्र-अ 


'पदनाम | शारिरिक पात्रता | दिव्यांग प्रवर्गासाठी पदे सुनिश्‍चिती सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्ये शिळ शो 
- पागा प्न 


संचालनालय, 


१ |संचालक a) D, HH १. बिभाग प्रमुख या नात्याने प्रश FAUT i 
b) OA,BA, OL, OAL,BL, BLA,CP, | व्यवस्थापन, पर्यवेक्षण ब शासन, वित्त विभाग यांच्यात समन्वयाची 
LC, Dw, AAV भूमिका पार पाडणे. 
० ASD (M) २. कोषागार विषयक कामकाज, महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा सेवा प्रवेश 
d) MD Involving (a) to (c) above ।नियम, लेखा व वित्त विषयक बाबींच्या संबंधात विविध विभागांना 
सल्ला देणे. सर्व काम कार्यालयामध्ये करावयाचे 
३. विविध शासकीय विभाग, कार्यालये तसेच राज्य शासनाचे विविध आहे. 
अंगिकृत (३ संवर्गातील य = 
अंगिकृत उपक्रम यांना महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा संवर्गातील सदर कामकाज करण्यासाठी अधिकारी/ 


अधिकाऱ्यांच्या सेबा उपलब्ध करून देणे. कर्मचारी यांना आवश्यकतेनुसार 


२ |[सहसंचालक 5, 5, WBN, |७ D, HH १. शासन / संचालनालय आणि य कोषागार व उपकोषागार | सहाय्य ठरणाऱ्या साधनांसह विचारात 
MF, b) OA,BA, OL, OAL,BL, BLA,CP, |यांच्यातील Fal म्हणून काम करणे व समन्वय साधणे. घेण्यात यावे. 
SE, H, C LC, Dw, AAV २. जिल्हा कोषागारे व उपकोषागारे यांचेवर प्रशासकीय नियंत्रण ठेवणे. 
० ASD (M) ३. विभागीय स्तरावरील गट क संवर्गाचे नियुक्‍ती प्राधिकारी म्हणून 
१) MD Involving (a) to कार्य करणे. 
(c) above 


FUNCTIONAL REQUIREMENT ABBREVIATIONS USED: S=Sitting, ST=Standing, W=Walking, BN=Bending , L=Lifting, KC=Kneeling &Crouching, 
JU=Jumping, CRL= Crawling, CL=Climbing, PP= Pulling & Pushing, MF=Manipulation by Fingers, RW=Reading & Writing, SE=Seeing, H=Hearing, 
C=Communication, 

CATEGORY ABBREVIATIONS USED: B=Blind, LV=Low Vision, D=Deaf, HH= Hard of Hearing, O0A=One Arm, OL=One Leg, BA=Both Arms, BL=Both 
Leg, OAL=One Arm and One Leg, BLOA=Both leg & one arm , BLA=Both Legs Arms, CP=Cerebral Palsy, LC=Leprosy Cured, Dw =Dwarfism, AAV=Acid Attack 
Victims, MDy=Muscular Dystrophy, ASD= Autism Spectrum Disorder (M= Mild, MoD= Moderate), ID= Intellectual Disability, SLD= Specific Learning Disability, 
MI= Mental Illness, MD=Multiple Disabilities 


Page 1 


वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. सेवाप्र-२०१९/प्र.क्र.८९ /कोषा प्रशा-३, दि. 22.02.2022 चे सहपत्र 
विवरणपत्र-अ 


'पदनाम | शारिरिक पात्रता | दिव्यांग प्रवर्गासाठी पदे सुनिश्‍चिती सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्ये शिळा 
- पागा ms 


संचालनालय, 


3 [उपसंचालक  |&, ST, W, BN, |७ D, HH . विभ य प्रमुखांना जिल्हा 
MF, b) OA,BA, OL, OAL, BL,BLA,CP, |कोषागाराच्या कामांत मदत करणे. 
SE, H, C LC, Dw, AAV २. वेतन / भांडार पडताळणी पथकाच्या कामकाजावर नियंत्रण व 
० ASD (M) आढावा घेणे. 
d) MD Involving (a) to ३. अधिदान व लेखा कार्यालय,मुंबई यांना त्यांच्या सोपविलेल्या 
(c) above कामामध्ये सहाय्यक म्हणून भूमिका पार पाडणे. 


४ ।|सहाय्यक 5, ST, W, BN, |a) D, HH १. जिल्हा कोषागारे व उपकोषागारे यांचेबर प्रश नियंत्रण सर्व काम कार्यालयामध्ये करावयाचे 
संचालक MF, 55, प, 0. |b) OA,BA, OL, OAL,BL, BLA,CP, |ठेवण्यासाठी विभागीय सहसंचालक यांना सहकार्य करणे. आहे. 
LC, Dw, AAV २. जिल्हा स्तरावर वित्त विभागाकडून शासनाचा प्रमुख प्रतिनिधी, सदर कामकाज करण्यासाठी अधिकारी, 
० ASD (M) जिल्हा कार्यालयाचा व्यवस्थापक, दैनंदिन प्रशासनिक, वित्तीय व तांत्रिक | at यांना आवश्यकतेनुसार 
d) MD Involving (a) to व्यवस्थापनास जबाबदार म्हणून कामकाज पहाणे. सहाय्य ठरणाऱ्या 'सांधनांसह विचारात 
(0) above ३. कोषागार कार्यालयांसह अन्य शासकोय विभागांच्या कार्यालयांत घेण्यात यावे. 
स्थानिक निधी लेखा कार्यालये, महामंडळे, आयोग, कटकमंडळे, 
प्राधिकरणे, समित्या, स्वायत्त संस्था इत्यादी अशा प्रतिनियुक्‍तीच्या 
ठिकाणी वित्तीय सल्लागाराची, आहरण व संवितरण अधिका-याची, 


लेखा परीक्षकाची भूमिका पार पाडणे. 
४. अधिदान व लेखा कार्यालय,मुंबई यांना त्यांच्या सोपविलेल्या 
कामामध्ये सहाय्यक म्हणून भूमिका पार पाडणे. 


FUNCTIONAL REQUIREMENT ABBREVIATIONS USED: S=Sitting, ST=Standing, W=Walking, BN=Bending , L=Lifting, KC=Kneeling &Crouching, 
JU=Jumping, CRL= Crawling, CL=Climbing, PP= Pulling & Pushing, MF=Manipulation by Fingers, RW=Reading & Writing, SE=Seeing, H=Hearing, 
C=Communication, 

CATEGORY ABBREVIATIONS USED: B=Blind, LV=Low Vision, D=Deaf, HH= Hard of Hearing, O0A=One Arm, OL=One Leg, BA=Both Arms, BL=Both 
Leg, OAL=One Arm and One Leg, BLOA=Both leg & one arm , BLA=Both Legs Arms, CP=Cerebral Palsy, LC=Leprosy Cured, Dw =Dwarfism, AAV=Acid Attack 
Victims, MDy=Muscular Dystrophy, ASD= Autism Spectrum Disorder (M= Mild, MoD= Moderate), ID= Intellectual Disability, SLD= Specific Learning Disability, 
MI= Mental Illness, MD=Multiple Disabilities 


Page 2 


वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. सेवाप्र-२०१९/प्र.क्र.८९ /कोषा प्रशा-३, दि. 22.02.2022 चे सहपत्र 
विवरणपत्र-अ 


ज्र 'पदनाम । शारिरिक पात्रता | दिव्यांग प्रव सदर प जबाबदाऱ्या व कतंव्ये 
c rere) = cA 


'सचालनालय, 


a) D, HH १. अधिदान ब लेखा व { यामध्ये करावयाचे 
b) OA,BA, OL, OAL,BL, BLA,CP, ।उपकोषागार कार्यालयामध्ये शासनाने ठरवून दिलेल्या नियमाप्रमाणे आहे. सदर कामकाज करण्यासाठी 
LC, Dw, AAV शासकीय कार्यालयांकडून प्राप्त होणाऱ्या देयकांची छाननी, देयकांचे ।अधिकारी/ कर्मचारी यांना 
० ASD (M) प्रदान मंजूरी, जमा खर्च रकमांचे लेखांकन, महालेखापालांना लेखे आवश्यकतेनुसार सहाय्य ठरणाऱ्या 
d) MD Involving (a) to सादरीकरण इ.मध्ये पर्यवेक्षकीय काम करणे. साधनांसह विचारात घेण्यात यावे. 
(0) above २. अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई तसेच विविध कोषागार व 

उपकोषागार कार्यालयामध्ये राज्य शासनाच्या तसेच अन्य राज्य 

शासनाच्या सेवेतून निवृत्त झालेल्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना 

निवृत्तीवेतनविषयक लाभाचे व मासिक निवृत्तीवेतनाचे व कुटूंब 

निवृत्तीवेतनाचे प्रदान करण्यासाठी येणा-या अडचणीचे निराकरण 

करण्याच्या दृष्टीने कार्यरत राहणे. 

३. तालुका कार्यालय प्रमुख, तालुका स्तरावर वित्त विभागाकडून 

शासनाचा प्रमुख प्रतिनिधी, तालुका कार्यालयाचा व्यवस्थापक, दैनंदिन 

प्रशासनिक, वित्तीय व तांत्रिक व्यवस्थापनास जबाबदार म्हणुन 

कामकाज पहाणे. 
कोषागार कार्यालयांसह अन्य शासकीय विभागांच्या कार्यालयांत 
निधी लेखा कार्यालये, महामंडळे, आयोग, कटकमंडळे, 
प्राधिकरणे, समित्या, स्वायत्त संस्था इत्यादी अशा प्रतिनियुक्‍तीच्या 
ठिकाणी वित्तीय सल्लागाराची, आहरण व संवितरण अधिका-याची, 
लेखा परीक्षकाची भूमिका पार पाडणे. 


२ |स्वीय सहायक |S, ST, W, BN, |a) B, LV : नी दिलेल्या आदेशानुसार यामध्ये करावयाचे 
RW, b) D, HH VHT कामकाज सुरळीत कामकाज पार पाडण्याच्या अनुषंगाने ।आहे. अधिकारी / कर्मचारी स्वतंत्रपणे 
SE, प, C c) OA, OL, BL, OAL, CP, विभागीय व इतर सर्व कार्यालयांशी ATTEN करणे. काम करतो. 
LC, Dw, AAV २.वेळ प्रसंगी लघुलिपी द्वारे पत्राचे weg टंकलिखीत करणे. सदर कामकाज करण्यासाठी अधिकारी/ 
0 ASD, SLD, MI ३.अधिकाऱ्यांच्या बैठका, अभ्यांगतांच्या भेटी इ.चे व्यवस्थापन करणे. ।कर्मचारी यांना आवश्यकतेनुसार 


e) MD involving (a) to (त) ४.महत्वाचे दस्ताऐबज जतन करणे. सहाय्य ठरणाऱ्या साधनांसह विचारात 
above घेण्यात यावे. 


Page 3 


वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. सेवाप्र-२०१९/प्र.क्र.८९ /कोषा प्रशा-३, दि. 22.02.2022 चे सहपत्र 
विवरणपत्र-अ 


'पदनाम | शारिरिक पात्रता | दिव्यांग प्रवर्गासाठी पदे सुनिश्‍चिती सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कतंव्ये 


FUNCTIONAL REQUIREMENT ABBREVIATIONS USED: S=Sitting, ST=Standing, W=Walking, BN=Bending , L=Lifting, KC=Kneeling &Crouching, 
JU=Jumping, CRL= Crawling, CL=Climbing, PP= Pulling & Pushing, MF=Manipulation by Fingers, RW=Reading & Writing, SE=Seeing, H=Hearing, 


C=Communication, 


CATEGORY ABBREVIATIONS USED: B=Blind, LV=Low Vision, D=Deaf, HH= Hard of Hearing, O0A=One Arm, OL=One Leg, BA=Both Arms, BL=Both 
Leg, OAL=One Arm and One Leg, BLOA=Both leg & one arm , BLA=Both Legs Arms, CP=Cerebral Palsy, LC=Leprosy Cured, Dw =Dwarfism, AA V=Acid Attack 
Victims, MDy=Muscular Dystrophy, ASD= Autism Spectrum Disorder (M= Mild, MoD= Moderate), ID= Intellectual Disability, SLD= Specific Learning Disability, 


MI= Mental Illness, MD=Multiple Disabilities 


संचालनालय, लेखा वब कोषागारे अधिनस्त गट- क संवर्गातील पदे 


१, विभाग/ कार्यालय प्रमुख यांनी दिलेल्या आदेशानुसार विभ 
कार्यालयांशी समन्वये साधुन दैनंदीन शासकीय कामकाज सुरळीत कामकाज 

c) OA, OL, BL, OAL, पार पाडण्याच्या अनुषंगाने पत्रव्यबहार करणे. 

BLOA, CP, LC, Dw, २. वेळ प्रसंगी लघुलिपीद्वारे टंकलेखन करणे. 

AAV ३. अधिकाऱ्यांच्या बैठका, अभ्यांगतांच्या भेटी ब इतर सर्व शासकीय 

0 ASD (M), SLD, MI कार्यक्रमांचे 

e) MD Involving (a) to (त) व्यवस्थापन करणे. 

above ४. महत्वाचे दस्ताऐवज जसे कार्यमूल्यमापन अहवाल, मत्ता व दायित्व 
विवरणपत्र इ. अहवाल संकलित व जतन करणे. 


लघुलेखक a) 3, LV १.विभाग/ कार्यालय प्रमुख यांनी दिलेल्या आदेशानुसार 


(निम्नश्रेणी) E b) HH कामकाज सुरळीत कामकाज पार पाडण्याच्या अनुषंगाने विभागीय व इतर सर्व 
c) OA, OL, BL, OAL, CP,LC, Dw कार्यालयांशी पत्रव्यबहार करणे. 


२.वेळ प्रसंगी लघुलिपी द्वारे पत्राचे प्रारूप टंकलिखीत करणे. 
३.अधिकाऱ्यांच्या बैठका, अभ्यांगतांच्या भेटी इ.चे व्यवस्थापन करणे. 
४.महत्वाचे दस्ताऐबज जतन करणे. 


AAV 
d) ASD (M), SLD, MI 
e) MD Involving (a) to (d) 


above 


Page 4 


यामध्ये करावयाचे 
आहे. अधिकारी / कर्मचारी स्वतंत्रपणे 
काम करतो. 
सदर कामकाज करण्यासाठी अधिकारी/ 
कर्मचारी यांना आवश्यकतेनुसार 
सहाय्य ठरणाऱ्या साधनांसह विचारात 


यामध्ये करावयाचे 
आहे. अधिकारी / कर्मचारी स्वतंत्रपणे 
काम करतो. 
सदर कामकाज करण्यासाठी अधिकारी/ 
कर्मचारी यांना आवश्यकतेनुसार 
सहाय्य ठरणाऱ्या साधनांसह विचारात 
घेण्यात यावे. 


वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. सेवाप्र-२०१९/प्र.क्र.८९ /कोषा प्रशा-३, दि. 22.02.2022 चे सहपत्र 


d) ASD (M, MoD), SLD, ग्रास,ट्रेझरीनेट,बीलपोर्टल इ. सर्व संगणक प्रणालीच्या मदतीने वेतन,  ।करतो. 
४. निवृत्तीवेतनधारकांचे निवृत्ती वेतन विहीत वेळेत त्यांचे खात्यात जमा ।ने-आण करावी लागते. 


विवरणपत्र-अ 
पदनाम | शारिरिक पात्रता | दिव्यांग प्रवर्गासाठी पदे सुनिश्‍चिती सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्ये 
३ a) B, LV १. संचालनालयाचे अधिनस्त निम्नस्तर उपकोषागार काय यामध्ये करावयाचे 
b) D, HH ARS लेखापाल हा कार्यालय प्रमुख म्हणून कार्यरत असतो. : 
बरिष्ठ लेखापाल |C,MF ० OA, OL, BL, OAL, BA, २. अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई तसेच कोषागारात व 
CP,LC, Dw, AAV उपकोषागारात सेवार्थ, बीम्स, निवृत्तीवेतनवाहीनी , अधिकारी / कर्मचारी स्वतंत्रपणे काम 
MI कार्यालयीन खर्च, अग्निम, TART भत्ता इ.सर्व प्रकारच्या देयकांचे 
e) MD involving (a) to (त) लेखापरीक्षण करून शासन नियमानुसार योग्य देयके पारीत करणे. अपवादात्मक परिस्थितीत 
above ३. कोषागार कार्यालयांमध्ये मुद्रांकांचे वितरण करणे, त्याचे लेखे ठेवणे. |कार्यालयाच्या बाहेर टपाल / नस्त्यांची 
करणे, मासिक लेखे विहीत वेळेत महालेखापाल कार्यालयास सादर 
करणे, अशंदायी निवृत्ती वेतनाचे लेखे ठेवणे, विमाछत्राचे अनुषंगाने  ।सदर कामकाज करण्यासाठी अधिकारी/ 
काम पहाणे. कर्मचारी यांना आवश्यकतेनुसार 
सहाय्य ठरणाऱ्या साधनांसह विचारात 
घेण्यात यावे. 


डू a) LV १. उपकोषागार अधिकारी उच्चस्तर किंवा निम्नस्तर हे पद रिक्‍त 
७) D, HH असल्यास किंवा रजेवर असल्यास उपकोषागार कार्यालयाचा दैनंदिन 
c) OA,BA, OL, BL, OAL,CP, LC, ।व्यबहार संभाळणे ब उपकोषागार स्तरावरील सर्व कामे करणे. 
Dw, AAV २. अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई तसेच कोषागारात व 
कनिष्ठ लेखापाल d) ASD, SLD, MI उपकोषागारात सेवार्थ, बीम्स, निवृत्तीवेतनवाहीनी , 
e) MD involving (a) to ग्रास,ट्रेझरीनेट,बीलपोर्टल इ. सर्व संगणक प्रणालीच्या मदतीने वेतन, 
(१) above कार्यालयीन खर्च, अग्रिम, प्रवास भत्ता इ. सर्व प्रकारच्या देयकांचे 
लेखापरीक्षण करून शासन नियमानुसार योग्य देयके पारीत करणे. 
३. ट्रेझरी नेट प्रणालीमध्ये देयके लेखापरीक्षण झाल्यानंतर लेखांकन , 
चलन, data entry, वैयक्तिक ठेव लेखा (PLA), बँक ताळमेळ , जमा 
खर्च लेखा विषयक कामकाज संगणकाच्या मदतीने करणे. 
४. अशंदायी निवृत्तीवेतनाचे लेखे ठेवणे, निवृत्तीवेतनाचे प्रदान, 
निवृत्तीवेतनाची थकबाकीची देयके तयार करणे, मुद्रांक साठ्याचे 
वितरण व त्यांचे लेखे ठेवणे. 


Page 5 


वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. सेवाप्र-२०१९/प्र.क्र.८९ /कोषा प्रशा-३, दि. 22.02.2022 चे सहपत्र 


विवरणपत्र-अ 


'पदनाम | शारिरिक पात्रता | दिव्यांग प्रवर्गासाठी पदे सुनिश्‍चिती सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्ये = 7 


FUNCTIONAL REQUIREMENT ABBREVIATIONS USED: S=Sitting, ST=Standing, W=Walking, BN=Bending , L=Lifting, KC=Kneeling &Crouching, 
JU=Jumping, CRL= Crawling, CL=Climbing, PP= Pulling & Pushing, MF=Manipulation by Fingers, RW=Reading & Writing, SE=Seeing, H=Hearing, 
C=Communication, 

CATEGORY ABBREVIATIONS USED: B=Blind, LV=Low Vision, D=Deaf, HH= Hard of Hearing, O0A=One Arm, OL=One Leg, BA=Both Arms, BL=Both 
Leg, OAL=One Arm and One Leg, BLOA=Both leg & one arm , BLA=Both Legs Arms, CP=Cerebral Palsy, LC=Leprosy Cured, Dw =Dwarfism, AA V=Acid Attack 
Victims, MDy=Muscular Dystrophy, ASD= Autism Spectrum Disorder (M= Mild, MoD= Moderate), ID= Intellectual Disability, SLD= Specific Learning Disability, 
MI= Mental Illness, MD=Multiple Disabilities 


Page 6 


वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. सेवाप्र-२०१९/प्र.क्र.८९ /कोषा प्रशा-३, दि. 22.02.2022 चे सहपत्र 
विवरणपत्र-अ 


र 'पदनाम । शारिरिक पात्रता | दिव्यांग प्रव सदर प जबाबदाऱ्या व कतंव्ये 


संचालनालय, लेखा व कोषागारे अधिनस्त गट- क संवर्गातील पदे 


५ |लघुटंकलेखक |s, ST, ॥, MF, |8) B, LV नी दिलेल्या आदेशानुसार विभ यामध्ये करावयाचे 
SE, H b) OA, OL, BL, CP, LC, Dw, इतर सर्व कार्यालयांशी समन्वय साधुन दैनंदीन शासकोय कामकाज - 

AAV, MDy सुरळीत कामकाज पार पाडण्याच्या अनुषंगाने पत्रव्यबहार करणे अधिकारी / कर्मचारी स्वतंत्रपणे काम 
) ASD (M), SLD, MI २. वेळ प्रसंगी लघुलिपीद्वारे टंकलेखन करणे. करतो. 

d) MD involving (a) to (0) above  ।३. अधिकाऱ्यांच्या बैठका, अभ्यांगतांच्या भेटी ब इतर सर्व शासकीय | अपबादात्मक परिस्थितीत 
कार्यक्रमांचे कार्यालयाच्या बाहेर टपाल / नस्त्यांची 
व्यवस्थापन करणे. ने-आण करावी लागते. 

४. महत्वाचे दस्ताऐवज जसे कार्यमूल्यमापन अहवाल, मत्ता व दायित्व | Ma कामकाज करण्यासाठी अधिकारी/ 
विवरणपत्र इ. अहवाल संकलित व जतन करणे. कर्मचारी यांना आवश्यकतेनुसार 


ठरणाऱ्या साधनांसह विचारात 


a) B, LV यामध्ये करावयाचे 

b) OA, OL, BL, LC, Dw, AAV 

c) ASD (M), ID, SLD, MI अधिकारी / कर्मचारी स्वतंत्रपणे काम 

१) MD involving (a) to (c) above तांत्रिक करतो. 

दुरध्वनी बाबतची तांत्रिक तसेच इतर सर्व कामे करणे. सदर कामकाज करण्यासाठी अधिकारी/ 

कर्मचारी यांना आवश्यकतेनुसार 
सहाय्य ठरणाऱ्या साधनांसह विचारात 
घेण्यात यावे. 


Page 7 


वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. सेवाप्र-२०१९/प्र.क्र.८९ /कोषा प्रशा-३, दि. 22.02.2022 चे सहपत्र 
विवरणपत्र-अ 


'पदनाम । शारिरिक पात्रता | दिव्यांग प्रव सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कतंव्ये केश 


७ [eran लिपिक , छा, a) 3, LV १. अधिदान व लेखा काय fag तसेच कोषागारात व 
, MF, RW, |b) D, HH उपकोषागारात प्राप्त वेतन, कार्यालयीन खर्च, अग्निम, प्रबास भत्ता इ.सर्व 
E, H, c) OA, OL, BA, BL, OAL, CP, LC, |प्रकारची देयके सेवार्थ, बीम्स, निवृत्तीवेतनवाहीनी , 
Cc Dw, AAV ग्रास,ट्रेझरीनेट,बीलपोर्टल इ. सर्व संगणक प्रणालीच्या मदतीने 

d) ASD (M), SLD, MI ऑनलाईन पध्दतीने लॉग ईन आयडी व पासवर्ड च्या सहाय्याने व 

e) MD involving (a) to (त) above । ऑफलाईन पध्दतीने खिडकीवरून स्विकृत करणे. 
२. प्रापत देयके संबंधित लेखा परीक्षकांकडे ऑनलाईन ब ऑफलाईन सर्व काम कार्यालयामध्ये करावयाचे 
पध्दतीने लेखापालांकडे पाठवुन देयकांबाबतचा दैनंदिन व साप्ताहिक आहे. 
आढावा घेणे. अधिकारी / कर्मचारी स्वतंत्रपणे काम 


३. निवृत्तीवेतनधारकांचे निवृत्तीवेतन बँकखात्यात जमा करणे व करतो. 
अशंदायी निवृत्ती वेतनाचा लेखा ठेवणे, मुद्रांक वितरीत करणे. अपवादात्मक परिस्थितीत 
कार्यालयाच्या बाहेर टपाल / नस्त्यांची 


(त) above आढावा घेणे. 
३. निवृत्तीवेतनधारकांचे निवृत्तीवेतन बँकखात्यात जमा करणे व 
अशंदायी निवृत्ती वेतनाचा लेखा ठेवणे, मुद्रांक वितरीत करणे. 


९ [वाहनचालक  |S,ST,W,BN, |७ D, HH नमक 
: 4 १. कार्यालयीन अधिकारी/कर्मचारी यांना पुरविण्यांत आलेले शासकीय 
M b) OL, LC, Dw, AAV 

वाहन चालविणे तसेच बैठका, प्रादेशिक दौरे इ. साठी ने-आण ची 

0 ASD (M), SLD 

Bhs व्यवस्था करणे. आवश्यकतेनुसार सहाय्य ठरणाऱ्या 

d) MD involving 3 अनुषंगिक 2 

. शासकोय वाहनाचे देखभाल व त्या: सर्व कामे करणे. साधनांसह विचारात घेण्यात यावे. 


a) 3, LV १. अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई तसेच कोषागारात व 
भे तरत ने-आण करावी लागते. 
, ST, ७, BN, |b) D, HH उपकोषागारात प्राप्त वेतन, कार्यालयीन खर्च, अग्निम, Was भत्ता इ.सर्व 
सदर कामकाज करण्यासाठी अधिकारी/ 
, SE, प्र, 0, }c) OA, OL, BL, BA, OAL, प्रकारची देयके सेवार्थ, बीम्स, निवृत्तीवेतनवाहीनी , कर्मचारी या 
2 कर्मचारी यांना आवश्यकतेनुसार 
CP, LC, Dw, AAV, ग्रास,ट्रेझरीनेट,बीलपोर्टल इ. सर्व संगणक प्रणालीच्या मदतीने ट्या ne 
य Seas : of सहाय्य ठरणाऱ्या साधनांसह विचारात 
टंकलेखक MDy ऑनलाईन पध्दतीने लॉग ईन आयडी व पासवर्ड च्या सहाय्याने व 
आपला घेण्यात यावे. 

d) ASD (५, MoD), ID, ऑफलाईन पध्दतीने खिडकोबरून स्विकृत करणे. 

SLD, MI २. प्राप्त देयके संबंधित लेखा परीक्षकांकडे ऑनलाईन ब ऑफलाईन 
e) MD involving (a) to पध्दतीने लेखापालांकडे पाठवुन देयकांबाबतचा दैनंदिन व साप्ताहिक 


(a) to (c) above 


Page 8 


वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. सेवाप्र-२०१९/प्र.क्र.८९ /कोषा प्रशा-३, दि. 22.02.2022 चे सहपत्र 


विवरणपत्र-अ 


'पदनाम | शारिरिक पात्रता | दिव्यांग प्रवर्गासाठी पदे सुनिश्‍चिती सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्ये = 7 


FUNCTIONAL REQUIREMENT ABBREVIATIONS USED: S=Sitting, ST=Standing, W=Walking, BN=Bending , L=Lifting, KC=Kneeling &Crouching, 
JU=Jumping, CRL= Crawling, CL=Climbing, PP= Pulling & Pushing, MF=Manipulation by Fingers, RW=Reading & Writing, SE=Seeing, H=Hearing, 
C=Communication, 

CATEGORY ABBREVIATIONS USED: B=Blind, LV=Low Vision, D=Deaf, HH= Hard of Hearing, O0A=One Arm, OL=One Leg, BA=Both Arms, BL=Both 
Leg, OAL=One Arm and One Leg, BLOA=Both leg & one arm , BLA=Both Legs Arms, CP=Cerebral Palsy, LC=Leprosy Cured, Dw =Dwarfism, AA V=Acid Attack 
Victims, MDy=Muscular Dystrophy, ASD= Autism Spectrum Disorder (M= Mild, MoD= Moderate), ID= Intellectual Disability, SLD= Specific Learning Disability, 
MI= Mental Illness, MD=Multiple Disabilities 


Page 9 


वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. सेवाप्र-२०१९/प्र.क्र.८९ /कोषा प्रशा-३, दि. 22.02.2022 चे सहपत्र 


'पदनाम | शारिरिक पात्रता | दिव्यांग प्रवर्गासाठी पदे सुनिश्‍चिती 


a aq 
अधिदान व लेखा काय 
दस्तावेजाचे बांधणी करणे. 


'सचालनालय, 
a) LV 
b) D, HH 
c) OL, BL, CP,LC, Dw, AAV 
d) ASD (M, MoD), ID, SLD, MI 
e) MD involving (a) to (d) 


above 


a) LV 

b) D, HH 

c) OL, CP, LC, 

Dw, AAV 

d) ASD (M, MoD), ID, SLD, MI 
e) MD involving 

(a) to (d) above 


3 T a) 3, LV 
b) D, HH 
c) OA, BA, OL, OAL, CP, 
LC, Dw, AAV 
d) ASD (M), ID, SLD, MI 
e) MD involving (a) to (d) 


above 


विवरणपत्र-अ 


सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्ये 


देयकांचे ब इतर महत्वाच्या यामध्ये करावयाचे 
अधिकारी / कर्मचारी स्वतंत्रपणे काम 
करतो. 

सदर कामकाज करण्यासाठी अधिकारी/ 
कर्मचारी यांना आवश्यकतेनुसार 
सहाय्य ठरणाऱ्या साधनांसह विचारात 


अधिदान व लेखा काय देयकांचे ब इतर महत्वाच्या यामध्ये करावयाचे 
दस्तावेजाचे बांधणी करणे. 
अधिकारी / कर्मचारी स्वतंत्रपणे काम 
करतो. 
सदर कामकाज करण्यासाठी अधिकारी/ 
कर्मचारी यांना आवश्यकतेनुसार 
सहाय्य ठरणाऱ्या साधनांसह विचारात 


घेण्यात यावे. 


१. कोषागार /उपकोषागार काय देयके बॅंकेकडे पर्वे काम कार्यालयामध्ये करावयाचे 
पाठविणे. आहे. 

२. उपकोषागारांचे जमा व खर्चाचे दैनिक लेखे काषागारात सादर करणे. 

३. उपकोषागारातील अभिलेख जतन करणे, अन्य कार्यालयांच्या सुरक्षा । अधिकारी / कर्मचारी स्वतंत्रपणे काम 
पेटया, मौल्यवान वस्तु सुरक्षा कक्षामध्ये ठेवणे व सुरक्षा कक्ष सिल करणे. करतो. 

४. कोषागार कार्यालयांचे लेखे महालेखापाल कार्यालयास सादर करणे. 

५.निवडणूकीच्या वेळी, परीक्षेच्या वेळी सर्व अभिलेख अपवादात्मक परिस्थितीत 
कोषागारात/उपकोषागारात ठेवणे. कार्यालयाच्या बाहेर टपाल / नस्त्यांची 


ने-आण करावी लागते. 


६. जिल्हा कोषागार कार्यालयातून मुद्रांक साठा प्राप्त करुन घेणे, मुद्रांक 
साठवणूक करणे, मुद्रांक वितरित करण्यासाठी मदत करणे . 


सदर कामकाज करण्यासाठी अधिकारी/ 
कर्मचारी यांना आवश्यकतेनुसार 
सहाय्य ठरणाऱ्या साधनांसह विचारात 
घेण्यात यावे. 


Page 10 


वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. सेवाप्र-२०१९/प्र.क्र.८९ /कोषा प्रशा-३, दि. 22.02.2022 चे सहपत्र 
विवरणपत्र-अ 


'पदनाम | शारिरिक पात्रता | दिव्यांग प्रवर्गासाठी पदे सुनिश्‍चिती सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्ये शिक 


| a) 3, LV १.कोषागार/उपकोषागार कायोलयातून पारित करण्यात देयके 
RW, SE, प, C, |b) D, HH बँकेकडे पाठविणे. 
F c) OA, BA, OL, २.बँकेकडून जमा व खर्चाचे दैनिक स्क्रोल प्राप्त करून घेणे , 
OAL, CP, LC, उपकोषागारांचे जमा व खर्चाचे दैनिक लेखे काषागारात सादर करणे. 
Dw, AAV ३.उपकोषागारातील अभिलेख जतन करणे, अन्य कार्यालयांच्या सुरक्षा 
d) ASD (५, पेटया, मौल्यवान वस्तु सुरक्षा कक्षामध्ये ठेवणे व सुरक्षा कक्ष सिल करणे. 
MoD), ID, ४.कोषागार कार्यालयांचे लेखे महालेखापाल कार्यालयास सादर करणे. 
SLD, MI ५.निवडणूकीच्या वेळी निवडणूकीशी संबंधित सर्व आवश्यक गोष्टी, 
e) MD involving दैनंदिन कामकाज सांभाळून करणे. 
(a) to (त) above ६.जिल्हा कोषागार कार्यालयातून मुद्रांक साठा प्राप्त करुन घेणे, मुद्रांक 
साठवणूक करणे, मुद्रांक वितरित करण्यासाठी मदत करणे . 
७.परीक्षेच्या वेळी प्रश्‍नपत्रिका/उत्तरपत्रिका संचाचे गठ्ठे 
कोषागारात/उपकोषागारात ठेवणे. यासारखी महत्वाची ब जबाबदारीची 
कामे शिपाई पार पाडतात. 


डं S,ST,W,L, — |a) B, LV १. कोषागार /उपकोषागार काय देयके बॅंकेकडे 
KC, b) D, HH पाठविणे. 
शिपाई PP, MF, RW, |c) OA, OL, OAL, २. उपकोषागारांचे जमा व खर्चाचे दैनिक लेखे काषागारात सादर करणे. 

SE, C CP, LC, Dw, ३. उपकोषागारातील अभिलेख जतन करणे, अन्य कार्यालयांच्या सुरक्षा 
AAV पेटया, मौल्यवान वस्तु सुरक्षा कक्षामध्ये ठेवणे व सुरक्षा कक्ष सिल करणे. 
d) ASD (५, ४. कोषागार कार्यालयांचे लेखे महालेखापाल कार्यालयास सादर करणे. 
MoD), ID, ५.निवडणूकीच्या वेळी, परीक्षेच्या वेळी सर्व अभिलेख 
SLD, MI कोषागारात/उपकोषागारात ठेवणे. 
e) MD involving ६. जिल्हा कोषागार कार्यालयातून मुद्रांक साठा प्राप्त करुन घेणे, मुद्रांक 
(a) to (d) above साठवणूक करणे, मुद्रांक वितरित करण्यासाठी मदत करणे . 


Page 11 


वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. सेवाप्र-२०१९/प्र.क्र.८९ /कोषा प्रशा-३, दि. 22.02.2022 चे सहपत्र 
विवरणपत्र-अ 


'पदनाम | शारिरिक पात्रता | दिव्यांग प्रवर्गासाठी पदे सुनिश्‍चिती सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्ये शिक ळक 


५ |उद्दाहनचालक |S, ST, ७, MF, |a) B, LV अधिदान व लेखा कार्यालय, मु ती आवश्यकतेनुसार सहाय्य ठरणाऱ्या 
RW, SE, H b) D, HH बाबत सर्व कामकाज पाहणे साधनांसह विचारात घेण्यात यावे. 
c) OA, OL, CP, LC, Dw, AAV 
d) ASD (M), ID, SLD, MI 
e) MD involving (a) to (d) 


FUNCTIONAL REQUIREMENT ABBREVIATIONS USED: S=Sitting, ST=Standing, W=Walking, BN=Bending , L=Lifting, KC=Kneeling &Crouching, 
JU=Jumping, CRL= Crawling, CL=Climbing, PP= Pulling & Pushing, MF=Manipulation by Fingers, RW=Reading & Writing, SE=Seeing, H=Hearing, 
C=Communication, 

CATEGORY ABBREVIATIONS USED: B=Blind, LV=Low Vision, D=Deaf, HH= Hard of Hearing, O0A=One Arm, OL=One Leg, BA=Both Arms, BL=Both 
Leg, OAL=One Arm and One Leg, BLOA=Both leg & one arm , BLA=Both Legs Arms, CP=Cerebral Palsy, LC=Leprosy Cured, Dw =Dwarfism, AA V=Acid Attack 
Victims, MDy=Muscular Dystrophy, ASD= Autism Spectrum Disorder (M= Mild, MoD= Moderate), ID= Intellectual Disability, SLD= Specific Learning Disability, 
MI= Mental Illness, MD=Multiple Disabilities 


Page 12 


वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. सेवाप्र-२०१९/प्र.क्र.८९ /कोषा प्रशा-३, दि. 22.02.2022 चे सहपत्र 
विवरणपत्र-अ 


'पदनाम | शारिरिक पात्रता | दिव्यांग प्रवर्गासाठी पदे सुनिश्‍चिती सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कतंव्ये 


संचालनालय, लेखा व कोषागारे अधिनस्त गट- ड संवर्गातील पदे 

a) LV . विध मध यामध्ये करावयाचे 

७) D, HH 

c) OA, OL, BL, CP, LC,Dw, AAV अधिकारी / कर्मचारी स्वतंत्रपणे काम 

d) ASD (M), SLD, MI २. कोषागार कार्यालयांमध्ये सुरक्षा कक्ष ब इतर मौल्यवान वस्तुंच्या  |करतो. 

e) MD involving (a) to (त) above सुरक्षिततेची निगराणी राखणे. सदर कामकाज करण्यासाठी अधिकारी/ 
कर्मचारी यांना आवश्यकतेनुसार 
सहाय्य ठरणाऱ्या साधनांसह विचारात 


S,ST,W,BN, L, |a) 5, LV घेण्यात यावे. 


KC,PP, MF, SE|b) D, HH साहित्याचे ने-आण करणे. 
०) OL, OAL, CP, LC, Dw, AAV 
d) ASD (M, MoD), ID, SLD, MI 
e) MD involving (a) to (d) above 


a) 3, LV 

b) D, HH 

c) OA, BA, OL, OAL, CP, LC, 
Dw, AAV 

d) ASD (M), ID, SLD, MI 

e) MD involving (a) to (d) above 


FUNCTIONAL REQUIREMENT ABBREVIATIONS USED: S=Sitting, ST=Standing, W=Walking, BN=Bending , L=Lifting, KC=Kneeling &Crouching, 
JU=Jumping, CRL= Crawling, CL=Climbing, PP= Pulling & Pushing, MF=Manipulation by Fingers, RW=Reading & Writing, SE=Seeing, H=Hearing, 


C=Communication, 


CATEGORY ABBREVIATIONS USED: B=Blind, LV=Low Vision, D=Deaf, HH= Hard of Hearing, O0A=One Arm, OL=One Leg, BA=Both Arms, BL=Both 
Leg, OAL=One Arm and One Leg, BLOA=Both leg & one arm , BLA=Both Legs Arms, CP=Cerebral Palsy, LC=Leprosy Cured, Dw =Dwarfism, AA V=Acid Attack 
Victims, MDy=Muscular Dystrophy, ASD= Autism Spectrum Disorder (M= Mild, MoD= Moderate), ID= Intellectual Disability, SLD= Specific Learning Disability, 
MI= Mental Illness, MD=Multiple Disabilities 


Page 13 


| Pare S, BN, RW, 
SE, C, MF 


२ सहसंचालक S, BN, RW, 
SE, C, MF 


FUNCTIONAL REQUIREMENT ABBREVIATIONS USED: S=Sitting, ST=Standing, W=Walking, BN=Bending , 
JU=Jumping, CRL= Crawling, CL=Climbing, PP= Pulling & Pushing, MF=Manipulation by Fingers, RW=Reading & Writing, SE=Seeing, H=Hearing, 


C=Communication, 


CATEGORY ABBREVIATIONS USED: B=Blind, LV=Low Vision, D=Deaf, HH= Hard of Hearing, 0A=One Arm, OL=One Leg, 


वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. सेवाप्र-२०१९/प्र.क्र.८९ /कोषा प्रशा-३, दि.९९.०२.२०२९ चे सहपत्र 


a) D, HH 

b) OA, BA, OL, BL, OAL, LC, 
Dw, AAV 

c) MD involving (a) to (b) above 


a) D, HH 

b) OA, BA, OL, BL, OAL, LC, 
Dw, AAV 

c) MD involving (a) to (b) above 


१. बिभाग प्रमुख या नात्याने 

व्यवस्थापन, पर्यवेक्षण ब शासन, वित्त विभाग यांच्यात समन्वयाची 
भूमिका पार पाडणे. 

२. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे लेखापरीक्षण व त्याअनुषंगाने येणारे 
इतर सर्व बाबींबाबत संबंधित विविध विभागांना सल्ला देणे . 

३. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे लेखापरीक्षण विहीत मुदतीत पार 
पाडण्याच्या अनुषंगाने विभागीय कार्यालयांवर नियंत्रण ठेवणे व 
मार्गदर्शन करणे. 


मार्गदर्शक तत्त्वानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे लेखापरीक्षण व 
त्याअनुषंगाने येणारे इतर कामकाज करणे. 

२. शासन / संचालनालय आणि जिल्हा कार्यालय यांच्यातील दुवा 
म्हणून काम करणे व समन्वय साधणे. 

३. जिल्हा स्तरावरील लेखापरीक्षण कार्यालयांवर प्रशासकोय नियंत्रण 
ठेवणे. 

४. विभागीय स्तरावरील गट क संवर्गाचे नियुक्‍ती प्राधिकारी म्हणून 
कार्य करणे. 


सर्व काम कार्यालयामध्ये कराबयाचे 
आहे. 

सदर कामकाज करण्यासाठी अधिकारी/ 
कर्मचारी यांना आवश्यकतेनुसार सहाय्य 
ठरणाऱ्या साधनांसह विचारात घेण्यात 
यावे. 


=Lifting, KC=Kneeling &Crouching, 


BA=Both Arms, BL=Both 


Leg, OAL=One Arm and One Leg, BLOA=Both leg & one arm , BLA=Both Legs Arms, CP=Cerebral Palsy, LC=Leprosy Cured, Dw =Dwarfism, AAV=Acid Attack 
Victims, MDy=Muscular Dystrophy, ASD= Autism Spectrum Disorder (M= Mild, MoD= Moderate), ID= Intellectual Disability, SLD= Specific Learning Disability, 
MI= Mental Illness, MD=Multiple Disabilities 


Page 1 


३ उपसंचालक S, BN, RW, 
SE, C, MF 


४ सहाय्यक S, BN, RW, 
संचालक SE, C, MF 


FUNCTIONAL REQUIREMENT ABBREVIATIONS USED: S=Sitting, ST=Standing, W=Walking, BN=Bending , 
JU=Jumping, CRL= Crawling, CL=Climbing, PP= Pulling & Pushing, MF=Manipulation by Fingers, RW=Reading & Writing, SE=Seeing, H=Hearing, 
C=Communication, 


a) D, HH 

b) OA, BA, OL, BL, OAL, LC, 
Dw, AAV 

c) MD involving (a) to (b) above 


a) D, HH 

b) OA, BA, OL, BL, OAL, LC, 
Dw, AAV 

c) MD involving (a) to (b) above 


य प्रमुखांना स्थानिक स्वराज्य 
संस्थांचे लेखापरीक्षण व त्याअनुषंगाने येणारे इतर कामकाजात मदत 
करणे. 

२. लेखापरीक्षण पथकाच्या कामकाजावर नियंत्रण ब आढावा घेणे. 
३. संचालक, सहसंचालक यांना त्यांच्या सोपविलेल्या कामामध्ये 
सहाय्यक म्हणून भूमिका पार पाडणे. 


१. जिल्हास्तरावर स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे लेखाप 

प्रशासकोय नियंत्रण ठेवण्यासाठी विभागीय सहसंचालक यांना सहकार्य 
करणे. 

२. जिल्हा स्तरावर वित्त विभागाकडून शासनाचा लेखापरीक्षक प्रमुख 
प्रतिनिधी म्हणून कामकाज पहाणे. 

३. जिल्हा स्तरावरील कार्यालयांमध्ये आहरण व संवितरण अधिका- 
याची, लेखा परीक्षकाची भूमिका पार पाडणे. 

४. संचालक व विभागीय सहसंचालक यांना त्यांच्या सोपविलेल्या 
कामामध्ये सहाय्यक म्हणून भूमिका पार पाडणे. 


सर्व काम कार्यालयामध्ये करावयाचे 
आहे. 

सदर कामकाज करण्यासाठी अधिकारी/ 
कर्मचारी यांना आवश्यकतेनुसार सहाय्य 
ठरणाऱ्या साधनांसह विचारात घेण्यात 
यावे. 


=Lifting, KC=Kneeling &Crouching, 


CATEGORY ABBREVIATIONS USED: B=Blind, LV=Low Vision, D=Deaf, HH= Hard of Hearing, O0A=One Arm, OL=One Leg, BA=Both Arms, BL=Both 
Leg, OAL=One Arm and One Leg, BLOA=Both leg & one arm , BLA=Both Legs Arms, CP=Cerebral Palsy, LC=Leprosy Cured, Dw =Dwarfism, AA V=Acid Attack 
Victims, MDy=Muscular Dystrophy, ASD= Autism Spectrum Disorder (M= Mild, MoD= Moderate), ID= Intellectual Disability, SLD= Specific Learning Disability, 
MI= Mental Illness, MD=Multiple Disabilities 


Page 2 


a) D, HH 

b) OA, BA, OL, BL, OAL, LC, 

Dw, AAV २. विभाग, जिल्हा ब तालुका स्तरावर स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे 

0 MD involving (a) to (0) above  'लेखापरीक्षण विहीत मुदतीत पुर्ण करण्यासाठी विभाग प्रमुख, विभागीय 
सहसंचालक तसेच सहाय्यक संचालक यांना सहकार्य करणे. 
३. जिल्हा व तालुका स्तरावर वित्त विभागाकडून शासनाचा 
लेखापरीक्षक प्रमुख प्रतिनिधी म्हणून कामकाज पहाणे. 
४. लेखापरीक्षणास उपलब्ध अभिलेख्यातील त्रुटी, अपहार, 
गैरव्यवहार इ. सखोल परीक्षणाव्दारे संस्थेच्या प्रमुखांच्या निदर्शनास 
आणुन देणे व वित्तीय अनियमिततेबाबत अहवालामध्ये आक्षेप नोंदवणे 
तसेच दैनंदिन कामकाज सुरळीत होण्यासाठी विभाग प्रमुख, प्रादेशिक 
प्रमुख, ब कार्यालय प्रमुख यांना सहाय्य करणे. 


सर्व काम कार्यालयामध्ये करावयाचे 

१. विभाग/ कार्यालय प्रमुख यांनी दिलेल्या आदेशानुसार वि आहे. 

इतर सर्व कार्यालयांशी समन्वये साधुन दैनंदीन शासकीय कामकाज  |अपवादात्मक परिस्थितीत कार्यालयाच्या 
० OA, OL, BL, OAL, सुरळीत कामकाज पार पाडण्याच्या अनुषंगाने पत्रव्यबहार करणे. बाहेर टपाल / नस्त्यांची ने-आण करावी 
BLOA, CP, LC, Dw, २. वेळ प्रसंगी लघुलिपीद्वारे टंकलेखन करणे. लागते. 
AAV ३. अधिकाऱ्यांच्या बैठका, अभ्यांगतांच्या भेटी ब इतर सर्व शासकौय |सदर कामकाज करण्यासाठी अधिकारी/ 
त) ASD (M), SLD, MI कार्यक्रमांचे कर्मचारी यांना आवश्यकतेनुसार सहाय्य 
e) MD Involving (a) to (त) TAT करणे. ठरणाऱ्या साधनांसह विचारात घेण्यात 
above ४. महत्वाचे दस्ताऐबज जसे कार्यमूल्यमापन अहवाल, मत्ता व दायित्व ।यावे. 

विवरणपत्र इ. अहवाल संकलित व जतन करणे. 


Page 3 


a) B, LV 


c) OA, OL, BL, OAL, CP, LC, 
Dw, AAV 

d) ASD, SLD, MI 

e) MD involving (a) to (d) above 


विवरणपत्र-ब 


8 
लघुलेखक 
(निम्नश्रेणी) 


१. विभाग/ कार्यालय प्रमुख यांनी दिलेल्या आदेशानुसार 

इतर सर्व कार्यालयांशी समन्वये साधुन दैनंदीन शासकीय कामकाज 
सुरळीत कामकाज पार पाडण्याच्या अनुषंगाने पत्रव्यवहार करणे. 

२. वेळ प्रसंगी लघुलिपीद्वारे टंकलेखन करणे. 

३. अधिकाऱ्यांच्या बैठका, अभ्यांगतांच्या भेटी ब इतर सर्व शासकोय 
कार्यक्रमांचे 

व्यवस्थापन करणे. 

४. महत्वाचे दस्ताऐबज जसे कार्यमूल्यमापन अहवाल, मत्ता व दायित्व 
विवरणपत्र इ. अहवाल संकलित व जतन करणे. 


FUNCTIONAL REQUIREMENT ABBREVIATIONS USED: S=Sitting, ST=Standing, W=Walking, BN=Bending , L=Lifting, KC=Kneeling &Crouching, 
JU=Jumping, CRL= Crawling, CL=Climbing, PP= Pulling & Pushing, MF=Manipulation by Fingers, RW=Reading & Writing, SE=Seeing, H=Hearing, 


C=Communication, 


CATEGORY ABBREVIATIONS USED: B=Blind, LV=Low Vision, 


=Deaf, HH= Hard of Hearing, 0A=One Arm, OL=One Leg, BA=Both Arms, BL=Both 


Leg, OAL=One Arm and One Leg, BLOA=Both leg & one arm , BLA=Both Legs Arms, CP=Cerebral Palsy, LC=Leprosy Cured, Dw =Dwarfism, AA V=Acid Attack 
Victims, MDy=Muscular Dystrophy, ASD= Autism Spectrum Disorder (M= Mild, MoD= Moderate), ID= Intellectual Disability, SLD= Specific Learning Disability, 


MI= Mental Illness, MD=Multiple Disabilities 


Page 4 


विवरणपत्र-ब 


'पदनाम । शारिरिक पात्रता | दिव्यांग प्रवर्गासाठी प Rec सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कतेव्ये oe 


संचालनालय, स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनस्त गट- क संवर्गातील पदे 


a) D, HH क्षा विभागार चार 

b) OA, OL, BA, BL, लेखापरीक्षणाचे कामकाज करणे. 

OAL, CP, LC, Dw, २. विभाग, जिल्हा व तालुका स्तरावर स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे 

AAV लेखापरीक्षण विहीत मुदतीत पुर्ण करण्यासाठी विभाग प्रमुख, विभागीय 

बां c) ASD (M), SLD, MI सहसंचालक तसेच सहाय्यक संचालक यांना सहकार्य करणे. 
आप तत RW. SE त) MD involving (a) to (0) ३. जिल्हा व तालुका स्तरावर वित्त विभागाकडून शासनाचा 

above लेखापरीक्षक प्रमुख प्रतिनिधी म्हणून कामकाज पहाणे. 
४. लेखापरीक्षणास उपलब्ध अभिलेख्यातील त्रुटी, अपहार, 
गैरव्यवहार इ. सखोल परीक्षणाव्दारे संस्थेच्या प्रमुखांच्या निदर्शनास 
आणुन देणे व वित्तीय अनियमिततेबाबत अहवालामध्ये आक्षेप नोंदवणे 


डी सर्व काम कार्यालयामध्ये करावयाचे 
तसेच दैनंदिन कामकाज सुरळीत होण्यासाठी विभाग प्रमुख, प्रादेशिक | आहे. 


प्रमुख, ब कार्यालय प्रमुख यांना सहाय्य करणे. अपवादात्मक परिस्थितीत कार्यालयाच्या 
बाहेर टपाल / नस्त्यांची ने-आण करावी 
c) OA, OL, BA, BL, OAL, 
कनिष्ठ S, ST, BN, लागते. 
२ रं CP,LC, Dw, AAV eek 
लेखापरीक्षक =| MF, RW, SE सदर कामकाज करण्यासाठी / 
d) SLD, MI ना आवश्यकतेनुसार 
लिग कर्मचारी यांना आवश्यकतेनुसार सहाय्य 
8) MD involving (a) to (त) a ; 
ऱ्या साधनांसह विचारात घेण्यात 
above 
याबे. 
: लेखापरीक्षा c) OA, OL, BA, BL, 
लिपीक OAL, CP, LC, Dw, 
AAV 
d) ASD (M), SLD, MI 
e) MD involving (a) to (d) 
above 


Page 5 


ara. 


४ |वाहनचालक |S, ST, ७, BN, |a) D, HH यांना पुरविण्यांत आलेले ४ 
MF b) OL, LC, Dw, AAV बाहन चालविणे तसेच बैठका, प्रादेशिक दौरे इ. साठी ने-आणीची  ।करावयाचेआहे. 
0 ASD (M), SLD व्यवस्था करणे. सदर कामकाज करण्यासाठी अधिकारी/ 
त) MD involving (a) to (0) above ।२. शासकोय वाहनाचे देखभाल व त्याअनुषंगिक सर्व कामे करणे.  ।कर्मचारी यांना आवश्यकतेनुसार सहाय्य 
ठरणाऱ्या साधनांसह विचारात घेण्यात 


FUNCTIONAL REQUIREMENT ABBREVIATIONS USED: S=Sitting, ST=Standing, W=Walking, BN=Bending , L=Lifting, KC=Kneeling &Crouching, 
JU=Jumping, CRL= Crawling, CL=Climbing, PP= Pulling & Pushing, MF=Manipulation by Fingers, RW=Reading & Writing, SE=Seeing, H=Hearing, 


C=Communication, 


CATEGORY ABBREVIATIONS USED: B=Blind, LV=Low Vision, D=Deaf, HH= Hard of Hearing, O0A=One Arm, OL=One Leg, BA=Both Arms, BL=Both 
Leg, OAL=One Arm and One Leg, BLOA=Both leg & one arm , BLA=Both Legs Arms, CP=Cerebral Palsy, LC=Leprosy Cured, Dw =Dwarfism, AA V=Acid Attack 
Victims, MDy=Muscular Dystrophy, ASD= Autism Spectrum Disorder (M= Mild, MoD= Moderate), ID= Intellectual Disability, SLD= Specific Learning Disability, 
MI= Mental Illness, MD=Multiple Disabilities 


Page 6 


S, ST, W, BN, 


RW, SE, H, 
C, MF 


c) OA, BA, OL, OAL, CP, 
LC, Dw, AAV 

d) ASD (M), ID, SLD, MI 
e) MD involving (a) to (d) 


above 


पत गट- 

१. कोषागार /उपकोषागार काय देयके बॅंकेकडे 

पाठविणे. 

२. उपकोषागारांचे जमा व खर्चाचे दैनिक लेखे काषागारात सादर करणे. 

३. उपकोषागारातील अभिलेख जतन करणे, अन्य कार्यालयांच्या सर्व काम कार्यालयामध्ये कराबयाचे 

सुरक्षा पेटया, मौल्यवान वस्तु सुरक्षा कक्षामध्ये ठेवणे व सुरक्षा कक्ष | SAT. 

सिल करणे. अपवादात्मक परिस्थितीत कार्यालयाच्या 

४. कोषागार कार्यालयांचे लेखे महालेखापाल कार्यालयास सादर करणे. ।बाहेर टपाल / नस्त्यांची ने-आण करावी 

५.निवडणूकीच्या वेळी, परीक्षेच्या वेळी सर्व अभिलेख लागते. 

कोषागारात/उपकोषागारात ठेवणे. सदर कामकाज करण्यासाठी अधिकारी/ 

६. जिल्हा कोषागार कार्यालयातून मुद्रांक साठा प्राप्त करुन घेणे, मुद्रांक | कर्मचारी यांना आवश्यकतेनुसार सहाय्य 

साठवणूक करणे, मुद्रांक वितरित करण्यासाठी मदत करणे . ठरणाऱ्या साधनांसह विचारात घेण्यात 
ara. 


Page 7 


विवरणपत्र-ब 


ae 'पदनाम | शारिरिक पात्रता | दिव्यांग प्रव सदर जबाबदाऱ्या व व शिळ आशा 


१.कोषागार/उपकोषागार काय पारित करण्यात 
बँकेकडे पाठविणे. 
, BA, OL, २.बँकेकडून जमा व खर्चाचे दैनिक स्क्रोल प्राप्त करून घेणे , 
CP, LC, उपकोषागारांचे जमा व खर्चाचे दैनिक लेखे काषागारात सादर करणे. 
w, ३.उपकोषागारातील अभिलेख जतन करणे, अन्य कार्यालयांच्या सुरक्षा 
, पेटया, मौल्यवान वस्तु सुरक्षा कक्षामध्ये ठेवणे व सुरक्षा कक्ष सिल  ।सर्व काम कार्यालयामध्ये करावयाचे 
गा, करणे. आहे. 
ी ४.कोषागार कार्यालयांचे लेखे महालेखापाल कार्यालयास सादर करणे. |अपवादात्मक परिस्थितीत कार्यालयाच्या 
$, ST, W, BN, |e) MD involving ५.निवडणूकीच्या वेळी निवडणूकीशी संबंधित सर्व आवश्यक गोष्टी, |बाहेर टपाल / नस्त्यांची ने-आण करावी 
RW, SE, H.C, ((8) to (त) above दैनंदिन कामकाज सांभाळून करणे. लागते. 

Me ६.जिल्हा कोषागार कार्यालयातून मुद्रांक साठा प्राप्त करुन घेणे, मुद्रांक |सदर कामकाज करण्यासाठी अधिकारी/ 
साठवणूक करणे, मुद्रांक वितरित करण्यासाठी मदत करणे . कर्मचारी यांना आवश्यकतेनुसार सहाय्य 
७.परोक्षेच्या वेळी प्रश्‍नपत्रिका/उत्तरपत्रिका संचाचे TS ठरणाऱ्या साधनांसह विचारात घेण्यात 
कोषागारात/उपकोषागारात ठेवणे. यासारखी महत्वाची व जबाबदारीची |यावे. 


कामे शिपाई पार पाडतात. 


S,ST,W, L, क्षणाचे अहवाल जतन यामध्ये करावयाचे 
KC, 
PP, MF, RW, |c) OA, OL, OAL, अपवादात्मक परिस्थितीत कार्यालयाच्या 
SE, C CP, LC, Dw, २. कार्यालयीन स्वच्छता ब इतर कामे पार पाडणे. बाहेर टपाल / नस्त्यांची ने-आण करावी 
AAV लागते. 
d) ASD (M, सदर कामकाज करण्यासाठी अधिकारी/ 
MoD), ID, कर्मचारी यांना आवश्यकतेनुसार सहाय्य 
SLD, MI ठरणाऱ्या साधनांसह विचारात घेण्यात 
8) MD involving याबे. 
(a) to (d) above 


Page 8 


करणे. आहे. 
F, |c) OA, OL, BL, CP, LC,Dw, AAV अधिकारी/ कर्मचारी यांना 
त) ASD (M), SLD, MI 2. विभागीय सहसंचालक व जिल्हा कार्यालयांमध्ये सुरक्षिततेच्या आवश्यकतेनुसार सहाय्य ठरणाऱ्या 
e) MD involving (a) (0 (त) above दृष्टीने शासकौय मालमत्तेची निगराणी करणे. साधनांसह विचारात घेण्यात यावे. 


FUNCTIONAL REQUIREMENT ABBREVIATIONS USED: S=Sitting, ST=Standing, W=Walking, BN=Bending , L=Lifting, KC=Kneeling &Crouching, 
JU=Jumping, CRL= Crawling, CL=Climbing, PP= Pulling & Pushing, MF=Manipulation by Fingers, RW=Reading & Writing, SE=Seeing, H=Hearing, 


C=Communication, 


CATEGORY ABBREVIATIONS USED: B=Blind, LV=Low Vision, D=Deaf, HH= Hard of Hearing, O0A=One Arm, OL=One Leg, BA=Both Arms, BL=Both 
Leg, OAL=One Arm and One Leg, BLOA=Both leg & one arm , BLA=Both Legs Arms, CP=Cerebral Palsy, LC=Leprosy Cured, Dw =Dwarfism, AA V=Acid Attack 
Victims, MDy=Muscular Dystrophy, ASD= Autism Spectrum Disorder (M= Mild, MoD= Moderate), ID= Intellectual Disability, SLD= Specific Learning Disability, 
MI= Mental Illness, MD=Multiple Disabilities 


Page 9 


